अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या 
वस्त्यांचा विकास करणे योजनेंतर्गत 
“पेव्हर ब्लॉक बसविणे” या कामाचा 
समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/अजाक 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १६ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा: 

१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२००८/ प्र.क्र.५२४/ 
विघयो-१, दिनांक १४ नोव्हेंबर, २००८ 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२००८/प्र.क्र.५२४/ 
विघयो-१, दिनांक १९ डिसेंबर, २००८ 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः दवसू-२०११/प्र.क्र.४४२/ 
अजाक, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०११ 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७९/ 
अजाक, दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०११ 


प्रस्तावना :- 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत पाणी 
पुरवठयाची कामे, मलनिस्सारण, वीज, गटर बांधणे, अंतर्गत रस्ते, पोच रस्ते, पर्जन्य पाण्याचा निचरा 
(Rain Water Harvesting) इ. कामे प्राधान्यानी घ्यावीत व गावातील सर्व वस्त्यांमधीळ मुलभूत सुविधांची 
कामे झाल्यानंतर समाजमंदिराचे बांधकाम करावे तसेच, जातीय ऐक्याच्या दृष्टीने संपुर्ण गावासाठी एकच 
समाज मंदिर असावे व ते सर्व अनुसूचित जाती व नवबौद्ध जातीच्या सर्व वस्त्यांना लाभ घेता येईल अशा 
मोक्याच्या ठिकाणी असावे, stall तरतूद संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. 


अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या 
कामांमध्ये पेव्हर ब्लॉक या कामाचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे 
यामध्ये पाणीपुरवठयाची कामे, मलनिसारण, वीज, गटर बांधणे, अंतर्गत रस्ते, पोच रस्ते, पर्जन्य 
पाण्याचा निचरा, समाज मंदिराचे बांधकाम इत्यादी कामांबरोबरच पेव्हर ब्लॉक बसविणे या कामाचा 
समावेश करण्यास या झासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१०९/अजाक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१६१६३९३५६५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ “७ AD -5 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA 
NATHA SAVANE #23 


(रा. ना. सवने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
सर्व सन्माननीय सदस्य, विधान सभा/ विधान परिषद, 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उप मुख्यमंत्री, तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मंत्री (सामाजिक न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (वि.स.) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, 

मा. अमुस/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

मा. प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त सर्व महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई, 
आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य, 

आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र राज्य, 
मुख्याधिकारी सर्व नगर परिषद/ नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 

सर्व सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


